अँड. श्री. निरज जावडे यांना व्यावसायिक फी 
मंजूर करण्याबाबत. 

गडचिरोली जिल्हयातील एटापल्ली पोलीस 
स्टेशन अ.प.क्र. ३५/२०१६ या गुन्हयातून 
उद्भवलेल्या क्रिमिनळ रिट पिटिशन 
क्र.४३९/२०१९ व क्रिमिनळ रिट fafear 
क्र.४७१/२०१९ या न्याय प्रकरणी मा. उच्च 
न्यायालय, मुंबई खंडपीठ, नागपूर येथे दाखल 
याचिकेच्या न्यायालयीन कामकाजासाठी. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी-०८२१/प्र.क्र.१९४/पोल-१० 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक: २५ जानेवारी, २०२२ 


संदर्भ :-(१) विधि व न्याय विभाग, शासन पत्र क्र. ८६/क्रिम.जन/२०२०/'अ* शाखा,दि. १६.०९.२०२१. 

(२) विधी व न्याय विभाग,श्रुद्धीपत्रक क्र.५१/१६३३/एसपीपी/२०२१/अ शाखा, दि.१६.०९.२०२१ 

(३) वित्त विभाग,शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१५/प्र.क्र.२१/२०१५/विनियम,दि. २९.०७.२०१५. 

(४ वित्त विभाग,शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१५/प्र.क्र.२१/२०१५/विनियम,दि. १६.०६.२०१७. 
शासन निर्णय:- 

गडचिरोली जिल्हयातील एटापल्ली पोलीस स्टेशन अ.प.क्र. ३५/२०१६, या गुन्हयातून 

उद्भवलेल्या क्रिमिनल रिट पिटिडान क्र.४३९/२०१९ व क्रिमिनल रिट fafeart क्र.४७१/२०२१ या 
न्याय प्रकरणी मा. उच्च न्यायालय, मुंबई खंडपीठ, नागपूर येथे दाखल याचिकेच्या अनुषंगाने विशेष 
सरकारी अभियोक्ता म्हणून काम पाहण्यासाठी ज्येष्ठ विधिज्ञ अँड. श्री. निरज जावडे यांना 
खालीलप्रमाणे व्यावसायिक फी अदा करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


मा. उच्च न्यायालय, मुंबई, खंडपीठ नागपूर (क्रिमिनल रिट पिटिशन क्र. ४३९/२०१९) 
एकूण ठोक रक्कम रु. ५०,०००/- (रुपये पन्नास हजार फक्त) 

व 
मा. उच्च न्यायालय, मुंबई, खंडपीठ नागपूर (क्रिमिनल रिट पिटिशन क्र. ४७१/२०२१) 
एकूण ठोक रक्कम रु. ५०,०००/- (रुपये पन्नास हजार फक्त) 


सदर फी व्यतिरिक्त अन्य कोणतेही लाभ अँड. श्री. निरज जावडे यांना अनुज्ञेय होणार 
नाहीत. तसेच त्यांना कोणत्याही अपरिणामकारक सुनावणीकरीता फीचे प्रदान करण्यात येणार 
नाही. 


झासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी-०८२१/प्र.क्र.१९४/पोल-१० 


२. परिणामकारक सुनावणीचे दिवस संबंधित प्रकरणाच्या पर्यवेक्षीय पोलीस उपायुक्‍त 
दर्जाहून कमी नाही, अशा अधिकाऱ्याकडून तसेच संबंधित मा. न्यायालयाच्या प्रबंधकाकडून तपासून, 
प्रमाणित करून घेण्यात यावेत व कोणत्याही प्रकारचे अतिरिक्‍त प्रदान होणार नाही, याची दक्षता 
संबंधित पोलीस उपायुक्त यांनी घ्यावी. 
३. यासाठी येणारा खर्च या विभागाच्या “मागणी क्र.बी-१, २०५५ पोलीस - (००) (१०९), 
जिल्हा पोलीस (००) (०१) जिल्हा पोळीस दल- (२०५५ ०१६८)-२८-व्यावसायिक सेवा” या 
लेखाशीर्षाखालील त्या-त्या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या उपलब्धतेच्या अधीन आणि 
मंजूर अनुदानातून व मासिक निधी विवरणपत्रानुसार भागविण्यात यावा. 
४. प्रस्तुत शासन निर्णय संदर्भ क्र. २ व ३ वरील वित्त विभाग शासन निर्णयानुसार मा. उच्च 
न्यायालय व मा. सर्वोच्च न्यायालयात न्यायालयीन प्रकरणी नेमण्यात आलेल्या विशोष सरकारी 
अभियोक्त्यांना फी अदा करण्यासंदर्भात प्रशासनिक विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत आहेत. 

दष. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/१/५/.॥ाकीघा990[॥.90/. या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०१२५१२५९३२०७२९ असा 
आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझानुसार व नावाने, 


Digitally signed by KISHOR SHYAMRAO BHALERAO 
: C=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME DEPARTMENT, 


DN: 
K | S H O R S H YA M R AO postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4,20=a9¢66c37 cfadf25ecf07a096af23d69cb2e83d31 183e8f9d61db36 
26a846c9¢, 
pseudonym=8FC8C5F866BED3D 199DFOFBB54195D870C94BBC2, 
B H A L E R AO seria INumber=94524AB889E2F ASE6BFESE 1E58426881BC36B968FFDOF45 


CE2D4BD3FF527DED2, cn=KISHOR SHYAMRAO BHALERAO 
Date: 2022.01.25 12:59:51 +05'30' 


(किशोर भालेराव) 
उप सचिव (विधि), महाराष्ट्र शासन 
प्रत: 
१. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
२. पोलीस उपमहानिरीक्षक, गडचिरोली परीक्षेत्र, नागपूर 
३. पोलीस अधिक्षक, गडचिरोली 
४. वरीष्ठ पोलीस निरिक्षक, एटापल्ली पो.स्टे., जि.गडचिरोली. 
५. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र १/२, मुंबई/ नागपूर. 
६. जिल्हा लेखा अधिकारी, गडचिरोली. 
७. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, गडचिरोली. 
८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, गडचिरोली. 
९. अँड. श्री. निरज जावडे, कृपाछत्र, झेंडा चौक, धरमपेठ, नागपूर-४४००१०. 
१०. विधी व न्याय विभाग (“अ” शाखा), मंत्रालय, मुंबई. 
११. निवड नस्ती (पोल-१०. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


